संत गोरोबाकाका माती कला बोर्ड स्थापन 

करण्याच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय समिती 

गठीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- केव्हीबी-२०१८/प्र.क्र.७४/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ ऑगस्ट, २०१८. 
प्रस्तावना:- 
मा. मंत्री (वित्त, नियोजन व वने) यांनी सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात मातीकला कारागिरांचा 

विकास व रोजगार निर्मितीसाठी संत गोरोबाकाका महाराष्ट्र माती कला बोर्ड, वर्धा येथे स्थापन 
करण्यासाठी रुपये १० कोटी इतक्या निधीची तरतूद केल्याची घोषणा केली असून या योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 
संत गोरोबाकाका माती कला या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई - पदसिध्द अध्यक्ष 

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ,मुंबई - पदसिध्द उपाध्यक्ष 
3) मा.श्री. नरेंद्र पवार, आमदार, कल्याण ( पश्चिम )मतदार संघ - अशासकीय सदस्य 
४ श्री. शरद वाडेकर, डोंबिवली - अशासकीय सदस्य 
4) श्री. संजय गाते, वर्धा - अशासकीय सदस्य 
६) श्री. सुभाष तेटवार, चंद्रपूर - अशासकीय सदस्य 
७) श्री. नागनाथ रेवणप्पा कुंभार, मु. पो.कोरेगांववाडी, जि. उस्मानाबाद - अशासकीय सदस्य 
८) श्री. बापुराव बलभिम वाघुंबरे, मु. पो. दासखेड, जि. बीड. - अशासकीय सदस्य 
९) सहसंचालक, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई - शासकीय सदस्य 


१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ, मुंबई - शासकीय सदस्य 
यांचे प्रतिनिधी 

११) महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ,मुंबई यांचा प्रतिनिधी - शासकीय सदस्य 

१२) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ,मुंबई- सदस्य सचिव 


२. सदर are निर्णय सक्षम प्राधिकाऱयांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०८०७१६५९३१४११० असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Rajiv Madhav Ambikar 
ent Of 


and Labour 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Rajiv Madhav sab 
Ambikar _/-ziteseiecmrne 


, cn=Rajiv Madhav Ambikar 
Date: 2018.08.07 17:02:06 +05'30' 


(राजीव आंबीकर ) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 


११) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


)f Maharashtra, 


94) 
१६) 
१७) 


१८) 
१९) 


झासन निर्णय क्रमांकः केव्हीबी-२०१८/प्र.क्र.७४/उद्योग-६ 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई-३२. 

सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळय,विधानभवन, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई- 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ, मुंबई-०१. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ,मुंबई- ०१ 

मा.श्री. नरेंद्र पवार, आमदार, कल्याण ( पश्चिम), बिल्डींग क्र. ६, प्लॉट क्र. १०१, इंद्रप्रस्थ 
अपार्टमेंट, एम. के. स्कुल रोड, आधारवाडी, कल्याण ( पश्चिम ), जि. ठाणे-४२१ ३०१. 

श्री. शरद रघुनाथ वाडेकर, सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी, २-बी/९०७, राजवैभव-एनएक्स, 
९वा माळा, राजुनगर, डोंबिवली (प.), जि. ठाणे-४२१ २०२. 

श्री. संजय गाते, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कुंभार समाज महासंघ, शंकर लॉजमागे, कॅम्प रोड, पुलगांव, 
ता. देवळी, जि. वर्धा-४४२ ३०२. 

श्री. सुभाष तेटवार, सचिव, महाराष्ट्र कुंभार समाज महासंघ, खोली क्र. ९१/१, कॉलनी, ऊर्जा 
नगर जि.चंद्रपूर-४४२ ४०४. 

श्री. नागनाथ रेवणप्पा कुंभार, मु. पो.कोरेगांववाडी, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद-४१३ ६०६. 
श्री. बापुराव बलभिम वाघुंबरे, मु. पो. दासखेड, ता. पाटोदा, जि. बीड-४१४ २०४. 

निवडनस्ती उद्योग-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


